राज्य शासकीय कार्यालयातील गट-क मधील 
लिपिकवर्गीय पदे सरळसेवेने महाराष्ट्र लोकसेवा 
आयोगामार्फत भरण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन पूरकपत्र क्रमांक: प्रानिमं १२२०/६२/प्र.क्र.३०/का.१३-अ 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक : ०९ जानेवारी, २०२३. 


वाचा : सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्रमांक: प्रानिमं १२२०/६२/प्र.क्र.3०/का.१३-अ, 
दिनांक : २ नोव्हेंबर, २०२२. 


शासन पुरक पत्र :- 


राज्य शासकीय कार्यालयातील गट-क मधील लिपिकवर्गीय संवर्गातील सर्व पदे महाराष्ट्र लोकसेवा 
आयोगामार्फत भरण्याचा निर्णय उपरोक्त वाचा येथील शासन निर्णय, दिनांक २ नोव्हेंबर, २०२२ अन्वये घेण्यात आला 
आहे. 

या शासन निर्णयानुसार, दुय्यम सेवा निवड मंडळाच्या कक्षेतील लिपिकवर्गीय पदांना यापूर्वी लागू असलेले 
आरक्षण व अनुषंगिक सोयी - सवलती यापुढेही लागू रहाणार असल्याची तरतूद आहे. मंत्रालयीन प्रशासकीय 
विभागांनी त्यांच्या अधिनस्त सर्व क्षेत्रिय कार्यालयातील लिपिक-टंकलेखक पदाचे मागणीपत्र यानुसार महाराष्ट्र 
लोकसेवा आयोगास पाठविणे अपेक्षित असून, त्यानुसार आयोगास मागणीपत्र पाठविले असल्याची खातरजमा सर्व 
संबंधित विभागांनी करावी. यामध्ये अधिक स्पष्टता यावी यासाठी शासन निर्णय, दिनांक २ नोव्हेंबर, २०२२ सोबतच्या 
विवरणपत्रातील कोष्टकात पदवीधर अंशकालीन कर्मचारी, Yu व प्रकल्पग्रस्त हे समांतर आरक्षण 
खालीलप्रमाणे कप्पीकृत दर्शविण्यात येत आहे. 
(2)(3) : भरावयाच्या पदांचा आरक्षणनिहाय तपशील :- 


उभे आरक्षण समांतर आरक्षण 


सर्वसाधारण महिला प्राविण्य ।माजी पदवीधर भूकंपग्रस्त | प्रकल्पग्रस्त अनाथ | दिव्यांग 
प्राप्त खेळाडू सैनिक अंशकालीन 
कर्मचारी 


(१ अनुसूचित जाती 


(२) अनुसूचित जमाती 


(3) विमुक्त जाती (अ) 


(४) भटक्या जमाती (ब) 


(4) भटक्या जमाती(क) 


(६) भटक्या जमाती (ड) 


(७) इतर मागास प्रवर्ग 


(८) fears मागास प्रवर्ग 


(९)आर्थिकदृष्ट्या 
दुर्बल घटक 


(१० अराखीव पदे 


शासन पूरकपत्र क्रमांकः प्रानिमं १२२०/६२/प्र.क्र.३०/का.१३-अ 


३. हे शासन पूरकपत्र महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात 
आले असून, त्याचा सांकेतांक २०२३०१०९१८४०१९२३०७ असा आहे. हे पूरकपत्र डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून 
काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


PRASHANT 
SAJANIKAR 


(प्रशांत साजणीकर) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 


7482, 


प्रति, 

१) मा.राज्यपालांचे सचिव, राजभवन, मलबार हिल, मुंबई, 

2) मा.मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव,मंत्रालय, मुंबई- Yoo ०३२, 

3) मा.उप मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव,मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२, 

8) सर्व मा.मंत्री / मा.राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव,मंत्रालय, मुंबई- Yoo ०३२, 
५) मा.विरोधी पक्षनेता, विधानपरिषद / विधानसभा, विधानभवन, मुंबई, 
) 
) 
) 
) 


Cc 


६) सर्व मा.संसद सदस्य, मा.विधानमंडळ सदस्य, महाराष्ट्र राज्य, 
७) मा.मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य,मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२, 
८) सर्व मंत्रालयीन विभागांचे अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, 
९) सर्व मंत्रालयीन विभाग (आस्थापना)- त्यांनी हे आदेडा सर्व संबंधितांच्या निदर्शनास आणावेत. 
१०) *प्रबंधक, मूळ शाखा, उच्च न्यायालय, मुंबई, 
११) *प्रबंधक, अपील शाखा, उच्च न्यायालय, मुंबई, 
१२) *प्रबंधक, लोक आयुक्‍त व उप लोक आयुक्त यांचे कार्यालय, मुंबई, 
१३) *प्रबंधक, महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण, मुंबई, 
१४) * सचिव, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, मुंबई, 
१५) *सचिव, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय (विधानसभा) मुंबई, 
१६) *सचिव, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय (विधान परिषद) मुंबई, 
१७) *राज्य निवडणूक आयुक्‍त, राज्य निवडणूक आयोग, नवीन प्रशासकीय भवन, मुंबई, 
१८) *सचिव, राज्य माहिती आयोग, नवीन प्रशासकीय भवन, मुंबई, 
१९) *महाळेखापाल, महाराष्ट्र-१ (लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र, मुंबई, 
20) *महालेखापाल, महाराष्ट्र-१ (लेखा परीक्षा) महाराष्ट्र, मुंबई, 
29) *महालेखापाल, महाराष्ट्र-२ (लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र/नागपूर, 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 


22) *महाळेखापाल, महाराष्ट्र-२ (लेखा परीक्षा) महाराष्ट्र/नागपूर, 

२३) महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, मुंबई (प्रसिध्दीकरिता ५ प्रती), 

२४ ग्रंथपाल, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, ग्रंथालय, ६वा मजला, विधान भवन, मुंबई Yoo 032 (१०प्रती), 

२५) अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई, 

२६) निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई, 

२७) मुख्य लेखापरीक्षक (निवासी लेखे), कोकण भवन, नवी मुंबई, 

२८) सर्व जिल्हाधिकारी, 

२९) सर्व जिल्हा परिषदांचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, 

30) सर्व मंत्रालयीन विभागांच्या नियंत्रणाखालील सर्व विभागप्रमुख/ प्रादेशिक विभाग प्रमुख/कार्यालय प्रमुख- 
(मंत्रालयीन विभागामार्फत), 

३१) सामान्य प्रशासन विभागातील सर्व कार्यासने,मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२, 

३२) निवडनस्ती. 
*पत्राने 


पृष्ठ २ पैकी २ 


